वाचा - 


नांदेड उर्दू घराच्या वाचनालयासाठी 
पुस्तके खरेदी करणे तसेच सुरक्षा 
रक्षकांचे मानधन अदा करण्यासाठी वर्ष 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात निधी 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः AST २०१७/प्र.क्र.२३३/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १८.०३.२०२० 


अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः उघव्य २०१६/प्र.क्र.१९/कार्या-४, 

दि.२१ जुले, २०१६ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.४४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०१९ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुले, २०१९ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं- २०१९/प्रक्र.९२/अर्थ-३, दि.२२ जानेवारी, २०२० 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्रमांक, अल्पसंख्याक/सां.शा.-१/उर्दू घर/१२८३९, 
दि.०२.०३.२०२० 

जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्रमांक, अल्पसंख्याक/सां.शा.-१/उर्दू घर/१२८३८, 
दि.०२.०३.२०२० 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४/२०/कोषा/प्रशा-५, 
दि.३०.०१.२०२० 


८) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०१७/प्र.क्र.२३३/का-४, 


दि.१७.०३.२०२० 


शुध्दीपत्रक- 


संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद H.2 येथे ओळ क्र.९ च्या पुढे “उदू घराच्या 


वाचनालयासाठी पुस्तके खरेदी करणे तसेच सुरक्षा रक्षकांचे मानधन अदा करणे यासाठी एकूण 


रु.३३,५९,०००/- (रुपये तेहतीस लाख एकोणसाठ हजार मात्र)[पुस्तक खरेदी रु.१८,६८,०००-- सुरक्षा 


रक्षकांचे मानधन रु.१४,९१,०००/-] ऐवजी “सुरक्षा रक्षकांचे मानधन रु.१४,९१,०००/-* असे वाचण्यात यावे. 


तसेच परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये दुसऱया ओळीत रु.३३,५९,०००/- (रुपये तेहतीस लाख एकोणसाठ हजार 


मात्र) “ ऐवजी रु.१४,९१,०००/- ” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाउघ २०१७/प्र.क्र.२३३/का.४ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१५४९२२१११४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


qo, 
११, 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 


oye Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 

Tu S h a [| D ) | | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 0' 
Devel 
2 


5A. 
66dbf3e7c095089c08, 


Rathod lean eta oes चीही 
(तुषार दि. राठोड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ities 
'stalCode=400032, st=Maharashtra, 
1d 1 1bd0eOb8fbaec45488529¢8b574 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर, 
आयुक्त, औरंगाबाद महसूल विभाग, औरंगाबाद, 

जिल्हाधिकारी, नांदेड, 

अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी, नांदेड 

आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 

अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 
खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (अ.वि.वि.) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.),अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी (का-७). अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग / नियोजन विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती (का-४/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


